सहकार खात्यातील लेखापरिक्षण कक्षातील 
६९२ अस्थायी पदे (नियमित पदे) 
दि.१/९/२०२२ ते दि.२८/२/२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत........... 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२२/प्र.क्र.६७/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०२२ 
वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२१/प्र.क्र.६७/५स, 
दि.१६/३/२०२२ 


3) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.स.आ./लेप.१९(१)/मु.वा.प्र./नियमित 
अस्थायी/८६२/२०२२, दि.४/२/२०२२ 


४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८/८/२०२२ 


शासन निर्णय :- 

सहकार खात्यातील लेखापरिक्षण कक्षातील ६९२ अस्थायी पदे (नियमित पदे) दि.३१/८/२०२२ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१६/३/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ९७ 
व्या घटना दुरुस्तीनुसार लेखापरिक्षण विभागास आवश्‍यकतेनुसार कामे करावयाची असल्याने सदरची पदे पुढे 
चाळू ठेवणे आवश्‍यक आहे. शासन निर्णय दि.५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात उक्त पदांचा 
समावेश आहे या अटीच्या अधीन राहून सहकार खात्यातील लेखापरिक्षण कक्षातील ६९२ अस्थायी पदे (नियमित 
पदे) दि.१/९/२०२२ ते २८/२/२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पदांचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र पदांची संख्या 


कळ कळा 
हज 
ca ल्ल 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.६७/५स 


२. उपरोक्त ६९२ अस्थायी पदांची (नियमित पदे) जिल्हानिहाय विगतवारी सहकार आयुक्त व निबंधक 


सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे स्वतंत्ररित्या प्रसूत करतील. उक्त पदसंख्येत निरसित झालेल्या 
कोणत्याही पदांचा समावेश नसल्याची खात्री सहकार आयुक्त यांनी करावी. 


३. यावर होणारा खर्च " मागणी क्र.व्ही-२ २४२५-सहकार, १०१ - सहकारी संस्थांची लेखापरीक्षा (१०१) (एक) 
(एऐ) लेखापरीक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५०२२७)"या लेखाशिर्षाखाली दाखवावा व त्याखालील सन २०२२-२०२३ 
च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१८/८/२०२२ अन्वये विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


v. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०२२०९१९१४४७१६६१०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PALLAVI KISHOR KOLEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
Of 


547 ea6b6061742ced2d6ebfd2c68412e49f5 


dac040ea7952ed5d, postalCode=400032, st=Mahi 


ht 


erialNumber=E01062E9C78C4616D627A8CFOASB109EDC1A71F 
9A6CDOF92B84DDFCFC6C858AC, cn=PALLAVI KISHOR KOLEKAR 
at 


2022.09.19 14:50:03 +05'30' 


(पल्लवी कोळेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, TAA संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. अपर निबंधक सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे. 

६. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) 
. सर्व जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. उपकोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई. 

१४. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन १७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती- कार्यासन ५स. 


oc “८७० A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


